सन २०१८-१९ खो-खो, कबड्डी, 
कुस्ती व व्हॉलीबॉल स्पर्धा 
आयोजनासाठी निधी वितरित 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविप्र ४०१८ /प्र.क्र.१२५/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १४ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा 
१. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.क्रीडाधो-२०११/प्र. क्र. ५५/११/क्रीयुसे-१, 
दि. १४ जून, २०१२. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. क्रीस्पर्धा २०१२/प्र. क्र. २२५/१२/क्रीयुसे-२, 
दि. ३ नोव्हेंबर, २०१२, 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. क्रीस्पर्धार०१२/प्र. क्र. २२९/१२/क्रीयुसे-२, 
दि. ३ नोव्हेंबर, २०१२. 
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. क्रीस्पर्धा २०११/प्र. क्र.(४५/११)/क्रीयुसे-२, 
दि.३ जानेवारी,२०१२. 
५. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं - २०१८ / प्र.क्र ६९ /अर्थ-३ ,दि.०२.०४.२०१८. 
प्रस्तावना - 
राज्याचे क्रीडा धोरण २०१२ मधील मुद्दा क्रमांक ५.४ नुसार खेळाडूंना सकस आहार , निवास 
व्यवस्था, प्रेक्षक गॅलरी, प्रवास खर्च , पारितोषिके, आयोजनावरील खर्च पाहता छत्रपती शिवाजी 
चषक कबड्डी स्पर्धा , खाशाबा जाधव कुस्ती स्पर्धा , कै. भाई नेरूरकर चषक खो खो व व्हॉलीबॉल 
चषक स्पर्धा या स्पर्धेसाठी रु. ५०.०० लक्ष अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. सदर क्रीडा धोरण हे 
नियोजन विभाग, वित्त विभागाच्या तसेच मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने निश्चित करण्यात आले आहे. 
संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार, सन २०१८-१९ या वर्षांमध्ये छत्रपती शिवाजी 
चषक राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल स्पर्धा, स्व. खाशाबा जाधव कुस्ती स्पर्धा, कै. भाई ATHY चषक खो-खो 
स्पर्धा व छत्रपती शिवाजी चषक राज्यस्तरीय कबड्डी या स्पर्धा आयोजनासाठी Wo टक्केच्या मर्यादेत निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१८-१९ या वर्षा मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल 
स्पर्धा, स्व. खाझाबा जाधव कुस्ती स्पर्धा, के. भाई नेरूरकर चषक खो-खो स्पर्धा व छत्रपती शिवाजी 
महाराज चषक राज्यस्तरीय HIS! या स्पर्धाचे आयोजन करण्यारिता प्रत्येकी रु. ५०.०० लक्ष (रुपये 
पन्नास लाख फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. त्यापैकी प्रत्येकी रु.३५.००लक्ष इतकी रक्‍कम 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०१८ /प्र.क्र.१२५/क्रीयुसे -२ 


वितरित करण्यास व सदर रक्कम संबंधीत लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षामध्ये 
केलेल्या तरतूदी मधून आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । स्पर्धा लेखाशिर्षक वितरीत निधी 
१. = | छत्रपती शिवाजी | २२०४-क्रोडा व युवक सेवा-१०४-क्रोडा व खेळ | रु.३५.०० लक्ष 
चषक राज्यस्तरीय | (०९) (१० व्हॉलीबॉल चषक स्पर्धा (२२०४ 


व्हॉलीबॉल स्पर्धा ५४०१)-३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
२. स्व. खाशाबा जाधव | २२०४-क्रोडा व युवक सेवा-१०४-क्रोडा व | रु.३५.०० लक्ष 
कुस्ती स्पर्धा खेळ,(२६) कुस्ती स्पर्धा (२६) (09) GT 


जाधव राष्ट्रीय स्पर्धा (२२०४ २०३७-३१ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 

३. ।के. भाई नेरुरकर | २२०६-क्रोडा व युवक सेवा-१०४-क्रोडा व | रु.३५.०० लक्ष 
चषक खो-खोस्पर्धा | खेळ, (०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्ती व पुरस्कार, 
(०९) (११) खो खो चषक स्पर्धा (२२०४ ५४१२)- 
३१ सहाय्यक अनुदाने 

४. | छत्रपती शिवाजी । २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०४-क्रीडा व | रु.३५.०० लक्ष 
चषक राज्यस्तरीय | खेळ,(३१) कबड्डी चषक (३१) (09) छत्रपती 


कबड्डी शिवाजी चषक राज्यस्तरीय कबड्डी क्रोडा 
स्पर्धा (२२०४ २०४६) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 
२. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आळे आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 


करण्यात यावे. उपरोक्त स्पर्धा आयोजनासाठी वाढीव अनुदान देण्याबाबत संदर्भाधीन H.2 ते ५ 
च्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्ती लागू राहतील. 

३. वित्त विभाग दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी/उपसंचालक 
यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांना 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये 
नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.१, २, ३, ४, ५, ६व ७ 
मधील बाबी सदर आदेशास लागू नाहीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०१८ /प्र.क्र.१२५/क्रीयुसे -२ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१५११२४४९०४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


R aj e n d fa Education and Sports Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0 


S h k Pp d4755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendi 
1 a n a r ra 0 a Wa r Shankanso Pawar ° a 


Date: 2018.09.15 11:29:19 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
२.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
८. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१२. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१४. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१५. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


